सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात राज्यातील 
कारागृहात शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी 
लागणारी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२१८/प्र.क्र.२१५/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. शेती/ वार्षिक योजना /९७९९/२०१८/कक्ष-७ दि.२०.१०.२०१८ व 
विध वरुरंन्वल: 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ 
एप्रिळ,२०१८. 

शासन निर्णय, SEPT, So व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७. 

शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दिनांक ०८ डिसेंबर,२०१७ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 

दिनांक १७ एप्रिल,२०१५. 


x 


AN 
~~ 


sc 


o~ 
— 
aor 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणा-या उपकरणांची खरेदी 
करण्यासाठी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात अनिवार्य खर्चातर्गत मंजूर तरतुदीमधून रुपये २५ 
लक्ष (रुपये पंचवीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ 
क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रु.१७,४८,२०६/- (रु. सतरा लक्ष अठठेचाळीस हजार 
दोनशे सहा फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

राज्यातील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ळागणारी उपकरणे या करीता 
संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधिन राहुन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१. सदर खरेदी उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/ 
प्र.क्र.२१५/उद्योग-४ दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ व शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व 
कामगार विभाग क्र. भांखस २०१७/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दिनांक ०८ डिसेंबर,२०१७ 
मधील नमुद तरतुदींच्या अनुषंगाने विहित पद्धतीचा अवलंब करुन केली जाईल 
याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२१८/प्र.क्र.२१५/तुरुंग-२ 


२. उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 
दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी खरेदी 
करण्यात येणारे आवश्‍यक उपकरणे /सामसम्री दर्शविणारी यादी :- 


अ.क्र कारागृह तपशील अंदाजित खर्च रु. 
i परभणी जि.का. पेरणी यंत्र ६२,०००/- 
तिहेरी पास २२,५००/- 
अमरावती खु.का. हायड्रॉलिक ट्रॉली १,८७,५००/- 
भंडारा जि.का. विद्युत पंप ५ अ.श. २१,४०१/- 
पाईप ७५ मी.मी.३० नग १८,४२०/- 
| कोल्हापूर म.का. बोअरवेल पंप १,२१,६९०/- 
ट्रॉली १,२५,०००/- 
५ पैठण खु.का ट्रॉली ४ चाकी ६ टन १,९७,०००/- 
सरी रेझर २१,५००/- 
पावर टिलर १,८५,२०३/- 
पेरणी यंत्र ४९,३६३/- 
६ ।येरवडाम.का ट्रॉली १,३४,४००/- 
| 6 | अकोला जि.का. कल्टीव्हेटर २३,०४४/- 
८ बुलढाणा जि.का. पावर विडर ८६,१९५/- 
९ गडचिरोली खु.का. | कल्टीव्हेटर ९ दाती ३२,१०५/- 
| नागपूर म.का. कल्टीव्हेटर ५ दाती २५,२२१/- 
हायड्रालीक ट्रॉली १,९०,०६४/- 
| तेत. नाशिकरोड म.का पाईप ७५ मी.मी.४०० नग २,४५,६००/- 
एकुण १७,४८,२०६/- 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र ४ नियम ७ च्या मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

३. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर तरतुदीमधून राज्यातील कारागृहामध्ये कारागृहातील 
शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी उपकरणे खरेदी करीता उपलब्ध अर्थसंकल्पित 
अनुदान रकमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ 
एप्रिल, २०१८ मध्ये नमूद केलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२१८/प्र.क्र.२१५/तुरुंग-२ 


४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००)(१०) 
कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (योजनांतर्गत 
योजना) कार्यालयीन खर्च या लेखा seas} उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१०८१५३६०४३५२९ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Narayan Shrikrishna Karad 


DN: c=IN, o=G 't of Maharashtra, ou=H 
N a la ya Nn Berane seealCede-40008, cteMansiachtis 

2.5.4.20=9a5ba422569807a70f83ba75#7e5057f99ed 

1 1 671 bf7ac8f8fb14e28b9d6f905 14, cn=N 

Shrikrishna Karad Snes is 

Date: 2019.01.08 15:42:57 +05'30' 

(ना.श्री.कराड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, कारागृह, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कारागृह (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई. 

५) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


an 


कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई, 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -२, नागपूर, 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, (परभणी,अमरावती,भंडारा,कोल्हापूर,औरंगाबाद,पुणे, 
अकोला,बुलढाणा, गडचिरोली,नागपूर,नाशिक ) 

११) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय-८/अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

93) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


&. 


eS 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


